पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या 
अनुषंगाने क्षेत्रीय स्तरावरील 
यंत्रणेसाठी सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु १४ 
जी. टी. रुग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 009 
तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई ३०९९/प्र.क्र.१३/पापु-१४, दिनांक १ 
फेब्रुवारी, १९९९. 
२) शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०९९/प्र.क्र.१४/पापु-१४, दिनांक २ 
फेब्रुवारी, १९९९. 
३) शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १०९९/प्र.क्र.१२/पापु-१४, दिनांक ३ 
फेब्रुवारी, १९९९. 
४) शासन परिपत्रक, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई १००५/प्र.क्र.३०५/पापु-१४, दिनांक २४ 
जानेवारी, २००६. 
५) शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१४/प्र.क्र.४८/पापु-१४, दिनांक ६ मे, 
२०१४. 
६) शासन निर्णय, पा.पु. व स्व. वि., क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र.२०/पापु-१४, दिनांक १४ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
परिपत्रक : - 


पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने अशा सूचना विविध शासन निर्णयान्वये तसेच 
परिपत्रकान्वये सर्व संबंधितांना देण्यात आलेल्या आहेतच. सदर सूचनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे 
सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्‍यक आहे. यापूर्वीच देण्यात आलेल्या सूचना तसेच अन्य काही 
बाबी पुन्हा एकदा सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्याच्या दृष्टीने खालील सूचना देण्यात 
येत आहेत - 
(१ महसूल व वन विभागाने दुष्काळ घोषित केलेल्या ज्या गावात चारा छावण्या उभारण्यात आल्या 
असतील त्या गावाच्या पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीमध्ये चारा छावण्यातील जनावरांच्या पिण्याच्या 
पाण्याच्या मागणीचा समावेश करुन तेथे आवश्‍यकतेनुसार टॅकर्सव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. २०/पापु १४ 


(२) खाजगी संस्थांमार्फत cSR अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांना 
प्लॅस्टिक/फायबरच्या पाणी साठवण टाक्‍या पुरविण्यात येणार आहेत. CHCA प्राप्त झालेले पाणी 
सदर साठवण टाकीमध्ये भरण्याबाबतची व्यवस्था, सदर साठवण टाकी बसविण्यासाठी कठडा तसेच 
प्रत्येक टाकीसाठी दोन ते पाच नळ जोडण्या करण्यात याव्यात. त्याची व्यवस्था ग्रामपंचायतीने त्यांच्या 
स्वनिधीतून करावी. 
(३) CHa पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या शुध्दतेची जलसुरक्षा रक्षकामार्फत तपासणी करण्यात 
यावी. तसेच या पाण्यामध्ये टीसीएल पावडर, पोटॅशिअम परमँगनेट इत्यादी औषधे टाकून पाणी शुध्द 
करुन घेण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच पाणी पुरवठा करण्यात येणारे टँकर्स स्वच्छ आहेत याबाबतची 
खात्री ग्रामपंचायतीने करुन घ्यावी. 
(४ पिण्याच्या पाण्याचे टॅकर्सचे पाणी संबंधित गावांना पुरेसे प्राप्त होते याबाबतची दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती यांना देण्यात यावी. 
(१) पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती 
जिल्हाधिकारी यांनी प्रसारमाध्यमाच्या प्रतिनिधीना प्रत्येक आठवडयाला देणे आवश्‍यक आहे. 
(६) पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ राबविण्यात आलेल्या एकूण मंजूर योजना, पूर्ण झालेल्या 
योजना, प्रगती पथावरील योजना व त्यावर झालेला खर्च याबाबतची एकत्रित माहिती सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये प्रत्येक आठवडयाच्या शेवटच्या दिवशी शासनास पाठविण्यात यावी. 
२. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१४११३११८८२२८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sham Lal Goyal 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
h a aa a ou=Watersupply And Sanitation Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=fef8a156550c1999143688f755340a6b 


9d3ad380fcde16709e4e63210467e734, 
serialNumber=1 9d0cb2b5b2018974e0c848afb 


G O a | d781451d1c4c0d347d2a12395c8dffac4670f9, 
cn=Sham Lal Goyal 


Date: 2019.02.15 17:35:08 +05'30' 
(शाम लाल गोयल) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. २०/पापु १४ 


३. मा. राज्यमत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 

qo. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

११. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, बेलापूर 

१२. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी 

१४. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

१७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व) 

१८. जिल्हा स्थानिक निधी लेखा परीक्षक (सर्व) 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

२०. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२१. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
२२. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
२३. उप सचिव (पापु १४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांचे स्वीय सहायक 
२४. अवर सचिव (पापु १४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय. 

२५. पापु १४ (निवडनस्ती) 


ae) 
~ 
ws 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


१. जिल्ह्याचे नाव - 


२. अहवालाचा कालावधी- दिनांक १ आक्टोबर २०१८ ते दिनांक ............. पर्यंत (प्रत्येक आठवडयाच्या शोवटच्या दिवशी) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१८/प्र.क्र. २०/पापु १४ दि. १४ फेब्रुवारी, २०१९ च्या सोबतचे विवरणपत्र 


पाणी टंचाई निवारणार्थ राबविण्यात आलेल्या उपाययोजना , एकूण मंजूर योजना, पूर्ण झालेल्या योजना, अपूर्ण योजना व त्यावर झालेला खर्च 


(रु.लाखात) 


उपाययोजना 


टंचाई कृती आराखड्यानुसार एकूण प्रस्तावित 
उपाययोजना 


आराखड्यातील आतापर्यंत मंजुरी 
दिलेल्या उपाययोजना 


प्रगतीपथावरील उपाययोजना 


प्रत्यक्षात पूर्ण केलेल्या उपाययोजना 


अपेक्षित 
खर्च 


प्रस्तावित | प्रस्तावित 
गावे वाड्या 


उपाय 
योजनांची 
संख्या 


उपाय गावे | वाड्या | खर्च 
योजनांची 


सख्या 


गावे | वाड्या | खर्च 


गावे झालेला 


खर्च 


उपाय 
योजनांची 
संख्या 


वाड्या 


झालेल्या 

कामांसाठी 
एकूण 

आवश्‍यक 
अनुदान 


शासना कडून 
उपलब्ध 
झालेले अनुदान 


प्रलंबित अनुदान 


9 | १४ | १५ १६ 


| ww | 


१८ 


१९ 


१. विधण विहिरी /कूप नलिका घेणे 


२. नळ पाणी पुरवठा योजनांची 
विशेष दुरुस्ती करणे 


३. विधण विहिरींची विशेष दुरुस्ती 
करणे 


४. तात्पुरत्या पूरक नळ पाणी 
पुरवठा योजना घेणे 


५. CHR पाणी पुरवठा करणे 


६. खाजगी विहीर अधिग्रहीत करणे 


७. विहीर खोल करणे/गाळ काढणे 


८. बुडक्या घेणे 


९. प्रगतीपथावरील नळ पाणी 
पुरवठा योजना पूर्ण करणे 


एकूण 


टीप :- कृपया हार्ड कॉपी (hard copy) पाठवू नये. 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


जिल्हा परिषद, 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


